प्रशासकीय मान्यता- 
चाळीसगांव, जि. जळगांव येथे मूळ 


न्यायालयीन इमारतीच्या शोजारी 
विस्तारीत न्यायालयीन इमारत 
(तळ--२ मजले) बांधणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्र. सीसीबी-१११९/प्र.क्र.9४/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २६ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहा :-१) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यु ६००७/२०१८/१४९०/२११२०, दिनांक 3 जुले२०१९ चे पत्र. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे क्र.एचकेडब्ल्यू(टि.बी.)/५६६/२०१८, 
दिनांक १७ जानेवारी,२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या पत्रान्वये चाळीसगांव, जि.जळगांव येथे मूळ न्यायालयीन 
इमारतीच्या शोजारी विस्तारीत न्यायालयीन इमारत (तळ--२ मजले) बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदरहू प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

चाळीसगांव, जि.जळगांव येथे मूळ न्यायालयीन इमारतीच्या शेजारी विस्तारीत न्यायालयीन 
इमारत (तळ--२ मजले) बांधण्याकरीता एकूण रु.४,८९,५९,१९४/- (रुपये चार कोटी एकोणनव्वद 
लाख एकोणसाठ हजार एकरे AAV फक्त) इतक्या अंदाजित किंमतीस (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय मान्यता 
रक्‍कम (रुपयांत) 
इमारतीचे बांधकाम 


En 
Es 


eS 
Cd 
J 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.७४/का-१३ 
संकीर्ण बाबी 
ia 
oo 


am 
ian. 
४) 


र 
=] 
a 
a 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.७४/का-१३ 


इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 
दि. ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

डी नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च“मागणीक्र.एच-८, ४०५९सार्वजनिकबांधकामावरीलभांडवलीखर्च- 
०१, कार्यालयीनइमारती-०५१,बांधकाम, (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृतयोजना-राज्यहिस्सा) (०३) 
(09) मोठीबांधकामे (कार्यक्रम, ५३-मोठीबांधकामे (४०५९०६७२३२) व (29) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृतयोजना- केंद्रहिस्सा) (२१) (09) मोठीबांधकामे (कार्यक्रम), ५३-मोठीबांधकामे 
(४०५९१२२२)”यालेखाशिर्षाखालीखर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय 
कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-३९०/१९/इमा-२, 
दि.३०.०८.२०१९ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक ससामा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ अन्वये व वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र:-विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दि.१७एप्रिल,२०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक- 
१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२६१६५३५२५५१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Uday Balkrishna Shukla र 


(उदयबा. शुक्ल) 
विधि सल़ागार-नि-सहसचिव 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 
५. मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जळगांव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.७४/का-१३ 


मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२), अपिल शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, मुंबई व नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक 
१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जि.जळगांव 
मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११.उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, जि.जळगांव 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.जळगांव. 
१३.उप सचिव (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४.उप सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१५.उप सचिव (१४४३), नियोजन विभाग,मंत्राळय, मुंबई-४०० 032, 
१६.अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 
१७.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१८. कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१९.निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


aad ~ SG © 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


